प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 
(PMFME) योजनेंतर्गत १०० टक्के केंद्र हिस्सा' 


असलेल्या घटकासाठी (९०) Sharable 
Components) सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता नवीन 
लेखाशिर्षास मान्यता देणेबाबत.... 

महाराष्ट्र शासन 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रअयो २०२४/प्र.क्र.३८/९-अे, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १५ मे, २०२४ 


वाचा:-१. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-अ, दि. २३.१२.२०२० 
२. केंद्र शासनाचा OM File No. FM-99/922/2023-FME, दि. 93.92.2023 


शासन निर्णय:- 


केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (Prime Minister 
Scheme for Formalization of Micro Food Enterprises (PMFME) ही योजना राज्यात सन 
२०२०-२१ पासून पुढील पाच वर्षासाठी म्हणजे सन २०२४-२५ राबविण्यास दि. २३.१२.२०२० 


रोजीच्या शासन निणयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत*१०० टक्‍के केंद्र हिस्सा' 


असलेल्या घटकांसाठी (Non Sharable Components) सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता 
खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देण्यात येत आहे. 
मागणी क्र. डी-३ Demand No. D-3 
2809, पीक संवर्धन 2401, Crop Husbandry 
00, 00, 
१०२, अन्नधान्य पिके 102, Food grain crops 
(00) (00) 
(00)( 30) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग | (00)(37) Prime Mantri Micro Food 
योजना (केंद्र हिस्सा 900%) Processing Industry Scheme 
= प्रस्कुत योजना) (Central Share 100%) 
(hs पुरस्कृत योजना) (Centrally Sponsored Scheme) 
(2809 बी४६४) (2401 B464) 
2. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. 2989/9839, 
दि.२८.०३.२०२४, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १५४/२०२४/व्यय-१, 


दि.१९.०४.२०२४ अन्वये तसेच महालेखापाळ, लेखा व हकदारी-१, मुंबई यांच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.सं.ख.वि/चा-१/कृ.पश्ु.डे.व.म.वि./यू ओआर- १४/२०२४-२५/१८३, दि.१०.०५.२०२४ 


अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो २०२४/प्र.क्र.३८/९-ओ ; 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०५१५१८०८२८५६०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 


H EMANT GO RAKH NATH Do SONERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 


2.5.4.20=1775f5¢28a439e88c4c 1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7ff397b2e5 


305303d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

M H A PA N KA R serialNumber=6756123D309547BB1E152AGAEB6042BDE4040836DF541FD36 
20CA87FF8E71CC5, cn=HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
Date: 2024.05.15 18:21:07 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
२) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
३) मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७) प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) 
) 


प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
सर्व अ.मु.स./प्र.स./सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१०) राज्य नोडल एजन्सी (पीएफएमई) तथा आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
११) राज्य नोडल अधिकारी (पीएफएमई) तथा संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
१२) सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
१३) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
१४ सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


१७ संचालक, SB व कोषागरे, मुंबई. 

१८)संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

१९) सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई-४०० ०३२ 

२०)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

29) कक्ष अधिकारी (२-अ), कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 

22) निवड नस्ती ९-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


